महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
सवलतींच्या मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीपोटी 
रु.५००.०० कोटी रोखीने प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०४१४/प्र.क्र.-१९१/परि-१ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
मुंबई -४०० ००९५ 
दिनांक : ३१ मे, २०१४ 


वाचा 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक एसटीसी ३४००/६३१/सीअर ३१/परि-१, 
दिनांक २० जून, २०००. 
२) शासन निर्णय क्रमांक: एसटीसी-१०१३/प्र.क्र.-७४८/परि-१, दिनांक १३ मार्च, २०१४. 
३) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.म. यांचे पत्र .राप/लेखा/नोंदणी/सवलत/ 


एफ-११०/१४७८, दिनांक २५ US, २०१४. 

प्रस्तावना 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला प्रवासी कराची रक्‍कम १७.५ टक्के या दराने 
शासनास अदा करावी लागते. महामंडळाने प्रवासी कराच्या १२.०० टक्के प्रमाणे येणारी प्रवासी कराची 
रक्‍कम शासनास अदा करावी व उर्वरित ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम भांडवली अंडदानाच्या 
स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास देण्यात यावी, असे आदेश गृह विभाग, शासन 
निर्णय, क्र.एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि-१, दि.२०.६.२००० अन्वये निर्गमित करण्यात आले 
आहेत.शासनास प्राप्त होणारा १२% प्रवासी कर व महामंडळास विविध सवलत मूल्याची प्रतिपूर्तीपोटी 
दयावयाची रक्‍कम यांचे पुस्तकी समायोजन करण्यात येते. सवलतीचे मूल्य उपलब्ध प्रवासी करापेक्षा 
जास्त असल्यामुळे प्रतिवर्षी सवलतीच्या मुल्यांची संपूर्ण रक्‍कम प्रवासी करातून समायोजित होत नाही. 
काही रक्‍कम असमायोजित राहते व त्यामध्ये प्रतिवर्षी वाढ होत आहे. दि. ३१.०३.२०१३ अखेर एकूण 
रु. १५२५.७० कोटी इतके प्रवासी मूल्य असमायोजित होते. तसेच सन २०१३-१४ चे सवलत मूल्य 
रु.१३८६.०० कोटी इतके होते, असे एकूण रु.२८९४.३२ कोटी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळास 
उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक होते. त्यापैकी सन २०१३-१४ मध्ये एकूण रु.१३५८.३२ कोटी सवलत 
मूल्य महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. उर्वरित रु.१५३६.०० कोटी पैकी रु.५००.०० 
कोटीचे अर्थसहाय्य प्रवासी सवलत मूल्यापोटी रोखीने प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य 
मार्ग परिवहन महामंडळाने आता त्यांच्या दिनांक २५ एप्रिल, २०१४ नुसार शासनास सादर केला आहे. 


शासन निर्णय 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास विविध सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी सन २०१४- 
१५ या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र. बी-३ SURAT २०४१-००१८ अंतर्गत अर्थसंकल्पित तरतूदिमधून 
रु.५००.०० कोटी तरतुद रोखीने प्रदान करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी-०४१४/प्र.क्र.-१९१/परि-१, दिनांक 39 मे, २०१४ 


२. वरील खर्च मागणी क्रमांक "बी-३, २०४१-वाहनांवरील कर- (००) ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) 
परिवहन आयुक्‍्त-(०१) (०१) परिवहन आयुक्‍त अस्थापना - योजनेतर दत्तमत, ३३, अर्थसहाय्य (२०४१ 
००१८)" या लेखाशीर्षाखालील सन २०१३-१४ च्या मंजूर तरतदीतून करण्यात यावा. 
३. वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर 
रक्‍कम आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी.४. हा निर्णय वित्त 
विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २९३/१४/व्यय-८, दिनांक ३१/०५/२०१४ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201405311447093329 असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


री Digitally signed by Vivek 

Vive k Ashok Daingade 
DN: CN = Vivek Ashok 
Daingade, C = IN, S= 

AS h 0 k Maharashtra, O = 
Government Of 

4 Maharashtra, OU = Home 

Daingade 0३८०१५७ 

15:51:14 +05'30' 


(वि.अ.दाईंगडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१.महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
२.महाळेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 

३.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
४.परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (qd), मुंबई ४०० ०५१ 

७.वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
८.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
९.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती/परि.१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


